मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची 
दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची अंतरिम ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू २३१९/प्र.क्र.३९/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १४ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : साजेसू २३१९/प्र.क्र.३९/१४-अ, 
दिनांक २५.३.२०१९ 


शासन परिपत्रक 


मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती 
अतिरिक्‍त (Additional ७॥०/७019) ज्येष्ठतासूची संदर्भाधिन दिनांक २५.३.२०१९ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. यासंदर्भात आक्षेप/त्रुटी असल्यास दिनांक ३०.४.२०१९ पर्यंत 
सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्याबाबत सर्व मंत्रालयीन विभागांना कळविण्यात आले होते. तथापि, 
मंत्रालयीन विभागांकडून कोणत्याही त्रुटी/आक्षेप प्राप्त झालेले नाहीत. सबब, प्रस्तुत ज्येष्ठतासूची अंतरिम 
करण्यात येत असून, ती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट- अ येथे जोडण्यात आली आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूची 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१.१०.२०११ 
मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 
२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, १९८२ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 
३. सदर ज्येष्ठतासूची मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
४. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी सदरहू ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घ्यावी. तसेच, 
आपल्या विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायक संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत 
वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घेण्याबाबत कळवावे. 
५. सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०१९०८१४१५५८२४०१०७ 
असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digital ed by Gajanan Bhimrao Gurav 
Government 


Gajanan 
Bhimrao Gurav = 


(31. fF. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ). 


(Of Maharashtra, ou=General 


परिशिष्ट - अ 
मंत्रालयीन i स्वीय सहायकांची दिनांक 09.09.2098 i सूची 
ज्येष्ठता | विभागाचे नांव | श्री/ वरिष्ठ स्वीय मराठी/ | प्रवर्ग | जन्मदिनांक ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक श्रीमती सहायकाचे नांव इंग्रजी दिनाक दिनांक 
Ew 2 3 | 8 | षु & | ७_| ८ ९ | | SS | 
es aa श्री. वा.मा. मराठी अजा ०१-०५-१९५९| ०८-०२-२००० ३०-०४-२०१७ |. सोने | 
२ २ सान्यावविसवि श्री अ.द.पिपळे मराठी । अजा 3०-०३-१९६०| 02-02-2000] 39-03-2092 सेनि 
३ 3 |गहगिर्माण | श्री द.ना. मराठी अज 09-04-9484] ०८-०२-२००० ३०-०४-२०२३ 
8 ४ ।विवन्यावि श्रीमती ।मा.म.बनसोडे मराठी | अजा ०१-०६-१९६०| १९-०८-२००४| ३१-०५-२०१८ सेनि 
gy 4 fe | श्रीमती ।मी.बा. मराठी | अजा | २९-०३-१९६३| १९-०८-२००४| ३१-०३-२०२१ 
& & साप्रवि श्रीमती ।कि.प्र.वखारकर मराठी | अजा २१-०७-१९६६| १९-०८-२००४|  ३१-०७-२०२४ 
७ ७ |साबांवे | q श्रीमती ।प्रे.प्र.जाधव मराठी | अजा | १४-०१-१९६४| १९-०८-२००४|  ३१-०१-२०२२ 
८ ८  ।साप्रवि श्री वि.ए.सुपले मराठी | भज(ब) | २८-०५-१९६४| ०७-०४-२००८|  ३१-०५-२०२२ 
९ ९ गृह श्री लअं इ/म | खुला | २६-०६-१९५८| ३०-१२-२०१०| ३०-०६-२०१६ |. सोने | ने 
| _१० | } %° | Te श्रीमती ।|शु.म.घाडगे मराठी | अजा | ०१-०५-१९६७| ३०-१२-२०१०|  ३०-०४-२०२५ 
| ११ | | | श्रीमती ।शो.र.यटम मराठी | अजा | 28-08-9963] 08-04-2099]  ३०-०६-२०२१ 
१२ १२ ।साप्रवि श्रीमती ।मा.ना.नौकुडकर मराठी | खुला | ३१-१२-१९६०| ०८-०७-२०११| ३१-१२-२०१८ सेनि 
१३ १३ |ग्राविवजसीवे | वेवजसंवि ।श्रीमती ।|र.उ.आप मराठी । खुला | ०६-१२-१९५८| १९-०१-२०१२| ३१-१२-२०१६ |. सोने | ने 
१४ १४ ।कौविवउवि श्री शे.जो.राठोड मराठी | विजा(अ)| ०१-०७-१९६९॥ १९-०१-२०१२| ३०-०६-२०२७ 
a4 १५ era प्र श्रीमती .वि.पाटील मराठी | खुला | ०७-०९-१९५८| 24-02-2093] ३०-०९-२०१६ |. सोने | ने 
१६ १६ ।विवि श्री सं.क.केजकर मराठी | खुला १५-०२-१९६०| २०-०३-२०१३| २८-०२-२०१८ सेनि 
१७ १७ era पर श्री अ.रा.जाधव मराठी | अजा | ०७-१०-१९६८| २६-०२-२०१४|  ३१-१०-२०२६ 
१८ १८ ।मवववि श्री सु.गे.गवई मराठी । अजा १२-०८-१९६७|  २६-०२-२०१४|  ३१-०८-२०२५ 
१९ १९ श्रीमती (रं मराठी । अजा ०६-०६-१९६६|  2G-02-2098|  ३०-०६-२०२४ 
२० २० |नविवि श्रीमती ।प्रि.रा.गायकवाड मराठी । अजा ०२-०२-१९६२| २६-०२-२०१४|  २९-०२-२०२० 
२१ २१ पर्यावरण | श्रीमती |आ.रा.वाजे मराठी । अज २३-०३-१९७५॥ २६-०२-२०१४| ३१-०३-२०३३|स्वेसेनि दि.१३.०५.२०१६ 
२२ २२ ।|सपवववि श्री म.रा.धात्रक मराठी | भज (ड) | ०२-०३-१९६९| २६-०२-२०१४| ३१-०३-२०२७ 
२३ २३ |ग्राविवजसावे | श्रीमती (qa मराठी खुला ११-०२-१९६२| ०७-०४-२०१५| २९-०२-२०२०|स्वेसेनि दि.९.७.२०१९ 
खंड दिनांक ०१.०१.२०१६ ते ३१.१२.२०१६ 
निरंक 
खंड दिनांक ०१.०१.२०१७ ते ३१.१२.२०१७ 
२४ गृह श्री उ.द.नां मराठी खुला | 06-09-9848] २५-०१-२०१७| ३१-०१-२०१७ |. सोने | 
२५ वित्त श्रीमती |आ.दि.नाईक मराठी Wa) | ०६-११-१९५९| २५-०१-२०१७| ३०-११-२०१७ सेनि 
खंड दिनांक ०१.०१.२०१८ ते ३१.१२.२०१८ 
२६ We श्री क.स.मुल्ला मराठी खुला २३-०६-१९६५| ०८-०२-२०१८ ३०-०६-२०२३ | WAI प्रशासन विभाग/१६ब च्या 
मराठी दि.२९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये 
२७ साप्रावे | श्री स्मृ.सु. मराठी खुला ०१-१०-१९६२| ०८-०२-२०१८ ३०-०९-२०२० |दि.२९.५.२०१८ रोजी खुल्या 
२८ वित्त विभाग श्री ज.गु.पाटील मराठी इमाव 94-99-98 G3] ०८-०२-२०१८ ३०-११-२०२१| प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ 
२९ |वित्तविभाग श्री रा.स.सावंत मराठी | खुला |. ०५-०१-१९६३| ०८-०२-२०१८| 39-09-2024 sa eae 
30 ।नविवि श्रीमती ।म.गा.बावसकर मराठी खुला । २९-०८-१९६२| ०८-०२-२०१८| ३१-०८-२०२० आहे. 


